राज्यातील कृषि विद्यापीठातर्गत शिकविण्यात येणाऱ्या 
अभ्यासक्रमांना व्यवसायिक अभ्यासक्रम म्हणून घोषित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक ईबीसी २०१८/प्र.क्र.१३(भा-८)/शिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ डिसेंबर, २०२१. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, कृषि पश्युसवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मस्यव्यवसाय विभाग, क्र. HT 
१०१९/प्र.क्र.७9६/७-अ,दि. ०५/०३/२०२० 
२) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,पुणे यांचे पत्र क्र. विजाभजसं/६०५ 
अभ्यासक्रम बैठक/ २०२०/पुणे/८३४, दि. १८/०८/२०२० 
३) शासन निर्णय क्र. ईबीसी २०१८/प्र.क्र.१३(भा-८)/शिक्षण, दि. २७/०७/२०२१ 
४) संचालक,इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,पुणे, दि. ०२/१२/२०२१ चे पत्र. 


प्रस्तावाना:- 


माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने राज्यातील लाभ, आर्थिक सहाय्य आणि सेवा यांचे वितरण करण्यासाठी थेट 
लाभ हस्तांतरण (महा-डिबीटी) ही एकमेव राज्यस्तरीय प्रणाळी सन २०१८-१९ पासून विकसित केली असून, 
त्यासंदर्भातील कार्यपध्दती संदर्भीय दि. १२/१०/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत केलेली आहे. त्यानुसार 
सदरहू प्रणालीवर पहिल्या टप्प्यात ६ विभागांच्या ३९ शिष्यवृत्ती/ फ्रि-शिपच्या योजना राज्य डिबीटी आणि सेवा 
प्रणालीवर कार्यान्वित करण्यात आलेल्या असून, सदर योजनांची अंमलबजावणी राज्यात सुरु करण्यात आली आहे. 


२. वित्त विभागाने ११ अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्या आली होती. तथापि, सदर आदेझान्वये कृषि 
विद्यापीठांतर्गत M Tech (Food Technology) या कोर्सबाबत Details not Found नमूद असल्याने सदर कोर्सच्या 
मॅपिंगकरिता ॥॥ .Tech (Food Technology) या कोर्सची सविस्तर माहिती प्राप्त झाली नसल्याने सदर ORI 
मॅपिंग करण्यात आली नाही. त्यानुषंगाने इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अधिनस्थ विजाभज, इमाव व 
विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता शिष्यवृत्ती/शिक्षण फी, परीक्षा फी, निर्वाह भत्ता प्रतीपुर्तीच्या योजना राज्य डिबीटी 
आणि सेवा प्रणालीवर कार्यान्वित करण्यासाठी मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, दि.०५/०३/२०२० अन्वये वित्त विभागाच्या सहमतीने कृषि 
विद्यापीठातर्गत येणाऱ्या अभ्यासक्रमांना व्यवसायिक अभ्यासक्रम म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. त्यानुषंगाने 
सोबत जोडलेल्या “विवरणपत्र - अ” मधील कृषि विद्यापिठांतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयातील M .Tech (Food 
Technology) या अभ्यासक्रमांसाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अधिनस्थ विजाभज,इमाव व विमाप्र 
प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता शिष्यवृत्ती/शिक्षण फी, परीक्षा फी, निर्वाह भत्ता प्रतीपुर्तीच्या योजना महाडिबीटी आणि 
सेवा प्रणालीवर कार्यान्वित करण्यासाठी व सदर रक्‍कम अदा करण्यास सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून 
मान्यता देण्यात येत आहे. तथापि या शासन निर्णयात उल्लेखित अभ्यासक्रमांना पुर्वलक्षीप्रमाणे कोणताही फायदा 
अनुज्ञेय राहणार नाही. 
२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. १८३/व्यय- 
१४, दि.०४/०६/२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ne 
a 


शासन निर्णय क्रमांकः ईबीसी २०१८/प्र.क्र.१३(भा-८)/शिक्षण 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२११२०७११३५१६८७२२ असा आहे. हे 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


i Digitally signed by Anand Arjun Mali 
Anand Arj un DN: CN = Anand Arjun Mali, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of 
M al | Maharashtra, OU = Other Backward Bahujan 


Welfare Department 
Date: 2021.12.07 11:40:13 +05'30' 


(आनंद माळी) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
सोबत- विवरणपत्र-अ 


-O 


मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अमुस/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्री मंत्रालय विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 
AYIA, PATH CUT, ARIS राज्य,पुणे. 

संचालक, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

संचालक,महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे 

सर्व कृषि विद्यापीठे / सर्व संबंधित कृषि महाविद्यालये 

सर्व जिल्हाधिकारी,महाराष्ट्र राज्य. 

सर्व मुख्य कार्याकरी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे. 

सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

सर्व सहायक AYA, MATH CUNT. 

निवडनस्ती (शिक्षण) 


डि. OS Sy 0) SS क ee बी टे 


“2? (२ 


१० 
99 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 


wm आकर आल wl LS lee Ca 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईबीसी २०१८/प्र.क्र.१३(भा-८)/शिक्षण 


विवरणपत्र-अ 


शासन निर्णय क्र. ईबीसी २०१८/प्र.क्र.१३ (भाग-८)/शिक्षण, दि. ०६ डिसेंबर,२०२१ 


1 2 3 शिका = [= 7 a 2 | 10 11 12 13 14 
Course | Duration | Duration | Professional | Course | Is Scholarship Is Freeship | Course Duration} Duratio | Professional | Course | Is Is Freeship 
Name (Year) (Month) group Nameas_ (Year) n group Scholarship 

Yes/No Eligible Yes/No | Eligible (Month) | Yes/No Eligible 

per Eligible 
MCEAR Yes/No 
Eligible 

M 2 24 Yes 7 Yes Yes 

.Tech M .Tech 

(Food NEW COURSE (Food 

Technol Technology) 

ogy) 


Digitally signed by Anand Arjun Mali 


A A 1 M | ॥ DN: CN = Anand Arjun Mali, C = IN, S = 

al a al ry U al a | Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU 
= Other Backward Bahujan Welfare Department 
Date: 2021.12.07 11:40:27 +05'30' 


(आनंद माळी) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


